जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील शौचालय, बाथरुम व 
पाण्याचे ड्रेनेज दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२८६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
जिरुबीडड्रेनेजदुरुस्ती/१५३०१-०२/२४, दिनांक १४.०८.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील शौचालय, बाथरुम व पाण्याचे ड्रेनेज दुरुस्ती बांधकामाचे 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील शौचालय, बाथरुम व पाण्याचे ड्रेनेज दुरुस्ती बांधकामाचे यासोबतच्या 


“परिशिष्ट- अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे एकूण रु.९९,९४,२०९/- (अक्षरी रुपये नव्यान्नव लक्ष Aad 


हजार दोनशे नऊ मात्र) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती - 

१) इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास 
अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. अशा AGRA व वास्तुमांडणी आराखडयास झासनाचे 
वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व स्थापत्यांच्या 
कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 

कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


x 


AN 
~~ 


< 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.२८६/आरोग्य-४ 


8) 


सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित 
आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


१०) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. Yo 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा 


समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 


) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


)क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी 


वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ 


अन्वये कार्यवाही करावी. 


१५) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या 


३. 


निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (१) (ओ)- पंचावार्षिक 


योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षामधून 


भागविण्यात येईल. 


8. 


सदर झासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.२८६/आरोग्य-४ 


पाच मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद क्र.१३४ (9) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१७४८५९७४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 


KAVITA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND 
FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c03294314 
p RA D | p 46ae8333ab89578925b2d77d3806165dbd 
487, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AEEF37624AA6E5EA1AAA9 


PISE aan 
(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 


) 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

) सहाय्यक संचालक ( लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


AN AD 


tof 


o~ 


पु 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बीड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, छ.संभाजीनगर. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धाराशिव. 
qo) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
११)निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


SG © 


(३ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


pr gis - Po “= 
‘ors ata a उ Su “प्‌ 
errata (arol K- AQUHT~ २०२५/%,&७.२८६/श्रिरो >्(-४८ २०/०८/२०२५ 


Name of Work 


Repairs to Drainage Line of Toilet Bathroom & Water at Civil Hospital @ Beed Tq. Beed 


RECAPITULATION SHEET 


(Sqmt/Meter/ Lump sum 
= Component Total 
Wise 
ee CS |________ 
RS Se Re eee 
| ___|Ground Floor (Including Plinth Protection) | 0.00 | 000__|। Sqm [ |___0.00 | 
1____ [अ ग0णा__)_____|_0.00 |___000__| Sqm | —“( OCS 
______ शवा ________________|_0.00 |____000__| Sqm [t— (CC 
Po 20. मिहला स्वताचा TC 
_____|।____९॥.1.,.- | |____|____| 
|______|b)FuelGasPipline | _0_|।10 | 5व CO 
3 ______ [00०12९५ __:__|0_ | 666 | No [| —“‘“COYLSO(OOOT CO 
______|4) Rain/ Roof WaterHarvesting | 0_|__650__| Sqm || CO 
e) Solar Roof Top (MOU tobe executed) [00 ग sim [|_| 000 
| ____—if)RampforHandicaps Cd CC Sqm |________| 
|_____|g)Furniture80%ofArea |_0_|]|___3500_ | Sqm | C(O” 
PO Sub Total (09504१९4१९) 0.00 | 
| 2  |WaterSupply &SanitaryWorks ___|_____|__5%0०(७) =| 5% | SubTotal(2) | —0.00— i 
| 3  |Electrification |]|1_|[___|1____ || »4_______| 
eS 0 OY 
pO External 6% off) | 6% | TCS” 
| ___—i|ElectricalEquipment Citi‘; TCC Ct 
| ___—iFire Fighting Arrangementsetc. | || |_4%०() | 0% | TOC” 
Sub Total) [0.00] 
ee eee eee Eee ees 
| (B)_|MiscellaneousItems Cid“ CT C“‘aLSCOCdTTCC“‘($§TNTN OCT ___| 
| sii)CompoundWall&Gate ____|_0.00 |___10000_ | Rem | |1____000___ | 
______ ७) ३२८२०0 ___|_0.00 | 500 | हा [| CTC OC” 
(_____ गि) DevelopmentofGround | 00 |||] 1___0.00__ | 
।___ ३0) स्वाती >) |_0.00 |__900_ | Sqm || __0.00 | 
a ee हह..... आ 
mate 
| vi)LandScaping > |_000 ||| [0.00 | 
हाहा a ecient Dill >या हत महानाळ ह... 
| viii) C.C. Drains and C.D.Works | 0.00 |।___590 | रण || [000 | 
____ 300 Protection | _0.00 | 3000S] Rpm || आ|___0.00___| 
|____|x) Dismantling Old Structure 000 | 100) | 1.5 || 000 | 
x) Kerbing Faving Block and OherWorks | 000[ [19] 
Po Ci‘CsCSCSCsCsi‘iRS Sub Total (BG) to BGD] 0.00 7 | 
Feb Total (8) = 01424348) 812537500 _] 
| (© [OPTIONAL ITEMS a nl eR CeO eee 
ee आ.» 
Harvesting (Cum 
Le ee मििशि किली डिगे कळती 
bore well 
| iii) Air Conditioning | 00 | 151000. [| 000 | 
| 01७ | 00 ॥ 15 [| 000 | 
v) External Toilets es rs ee es | | 
Jp 0. tl ES | 
Generator ही 
छळ Sa ee i a ee es 
TY Sb Total (OL 0.00 7 | 
PTT Cost Project (P) = A+B+C 


Sr. No. Particulars of Item Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 


etc.) 


Component Total 
Wise 


__[_____[_ Sub Total (D)| _1868836.00 
Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D|  9994209.00% | 
ee REE A FET 


| (0) |PROVISIONS [| ___|___|_______|___________| 
ae णि यायाय. > यची... क. ७ > 
|) Green Building on) | 0% 0 
_____॥)७9______________-1___ Se ee Ee 
iv) Price Escalation ae ae a a |_________1____0.00___।| 

v) Insurance Charges pom) |_1% |__________| 2 
oe?! | 

ae a 

= Say 


५-८ 
Executive Engineer, 


a" Division, Beed PW. Pivision, Beed 


ब. a ल्ला " 
*rachnically Approved”  /< 


In Words Ninety. Dis. 1a 
rows. ee 
98-11 
Public Works Circle, ~ 


Dharashiv 


५८०८०५१८६७ a 
क 
Chief Engines 
छा. Region नौ 
क वली. amb 


Civil Sergeon 
District Hospital, 


